आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन 
2020-29 या आर्थिक वर्षांकरीता "कोवीड-१९ 
(COVID-98)" संदर्भात वैद्यकीय यंत्रसामुग्री व 
साहित्यखरेदीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


शासन शुध्दीपत्रक्र क्रमांक : स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 


मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १६ एप्रिल, २०२०. 


संदर्भ :- १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, 
दि.१२/७/२०१६, 

२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, 
दि.३१/८/२०१७, 

3) नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, 
दि.२७/३/२०२०, 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


नियोजन विभागाच्या क्रमांक :स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, दि.२७/३/२०२० च्या 


शासन परिपत्रकातील परिच्छेद-२ मध्ये नमुद केलेल्या तक्त्यातील अनुक्रमांक-५ समोरील तरतुद 


पुढीलप्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहे. 


मुळ तरतूद 


सुधारित तरतूद 


"वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांकरीता फेस 


१. वैद्यकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचेसह पोलीस, तुरुंग, 


मास्क, ग्लोव्हज व सॅनिटायझर 


(Face Masks, Gloves and 


Sanitizers for 


११ 


Personnel) 


Medical 


होमगार्डस, नागरी संरक्षण दल, अग्निशमन दल, आपत्ती 
व्यवस्थापन पथक तसेच शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था 
(महानगरपलिका/नगरपालिका/नगरपंचायती) आणि ग्रामिण 
भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था (जिल्हा परिषद/पंचायत 
समिती/ग्रामपंचायत) यांच्या आस्थापनेवर विविध अत्यावश्‍यक 
सेवेत कार्यरत असलेले अधिकारी/कर्मचारी यांना “फेस मास्क, 
ग्लोव्हज व सॅनिटायझर (Face Masks, Gloves and 
Sanitizers)” उपलब्ध करुन देणे. 

२. शासन व स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या 
महिला संस्था/ अनाथाश्रम / दिव्यांगालय / बालकागृह /वृध्दाश्रम/ 
निवासी शाळा/वसतीगृह/आश्रमशाळा इत्यादी ठिकाणी वास्तव्यास 
असणाऱ्या तसेच बेघर व निराधार व्यक्‍ती व गरजू नागरिकांना 
महिला बचत गटाद्वारे तयार करण्यात आलेले “पुनर्वापरायोग्य 
घरगुती पध्दतीने तयार होणारे फेस मास्क (Home Made 
Reusable Face Masks)” उपलब्ध करुन देणे. 


शासन शुध्दीपत्रक्र क्रमांकः स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, 


२. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता उपरोक्‍त 
बाबीवर रु.१०.०० लक्ष एवढया कमाल मर्यादेत निधी अनुज्ञेय राहील. 


3. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हे शासन शुध्दीपत्रक क 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२००४१७१५०८१४७७१६ असा 
आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Debashish 
Chakrabart 


y 


(देबाशिष चक्रबर्ती) 
अपर मुख्य सचिव 


प्रत :- 
e मा. राज्यपालांचे सचिव 
« मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
» मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
« सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
७ विरोधी पक्षनेते (विधानसभा/परिषद) 
७ कार्याध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ 
« मा. मुख्य सचिव 
« सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव 
« सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ, मुंबई 
७ सदस्य सचिव, मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद 
«७ सदस्य सचिव, विदर्भ विकास मंडळ, नागपूर 
» सर्व मंत्रालयीन प्रशासकिय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
« सर्व विभागीय आयुक्‍त 
« सर्व जिल्हाधिकारी 
« सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
» सर्व आयुक्‍त, महानगरपालिका 
« सर्व मुख्याधिकारी, नगरपंचायत/परिषद 
e नियोजन विभागातील सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/विशेष कार्य अधिकारी 
© संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
«७ संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग, मुंबई 
© संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
e सर्व जिल्हा ated चिकित्सक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक्र क्रमांकः स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, 


« सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी 

« सर्व उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय 

« सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय 
७ निवड नस्ती (का.१४८२), नियोजन विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


